एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत 
१०४ नागरी प्रकल्पातील अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२३/प्र.क्र.३१/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: - ०६.१०.२०२३. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, महिळा व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२ / प्र.क्र.९५ / 
का-७, दि.०५.०४.२००३, 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ०४.१०.२००४, 
३. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २००३/प्र.क्र.४३८/का-६, 
दि.१४.०१.२००४, 
४. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. एबावि- २००५ /प्र.क्र.२००(२) / 
का-६, दि.३१.०३.२००६, 
५. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ २०२०/प्र.क्र.३६/का-७, 
दि.४.३.२०२२ 
५. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ-२०२३/प्र.क्र.३१/का-७ 
अ, दि.१७.३.२०२३, 
६. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो / का- १ / अपदे / पदे नि.मान्यता /२०२३ /४५६९, 
दि.४.९.२०२३ 
७. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.८.२०२३ व 
शुध्दीपत्रक क्र. पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६ /आ.पु.क.,दि.६.९.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत नागरी प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या 
आकृतीबंधांनुसार १०४ नागरी प्रकल्पातील नियमित वेतन श्रेणीतील १०७३ कार्यरत अस्थायी पदे 
तसेच १५६०० अंगणवाडयामधीळ १५६०० अंगणवाडी सेविका व १५६०० अंगणवाडी मदतनीस 
यांची एकूण ३१२०० मानधनी पदे अशी एकूण ३२२७३ अस्थायी/मानधनी पदांना दि.०१.०३.२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.३१/का-७-अ 


ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक 
१७.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ७ येथील दिनांक ३१.८.२०२३ चा शासन निर्णण व 
दि.६.९.२०२३ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु 
ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


३. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील नागरी प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेल्या नियमित 
वेतनश्रेणीत वेतन घेणारी पदे व मानधनी पदांपैकी रिक्‍त असलेली पदे ही सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नाही, असे आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी संदर्भाधीन 
क्रमांक ६ येथील दि.४.९.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेंतर्गत नागरी प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या आकृतीबंधानुसार १०४ नागरी प्रकल्पातील नियमित 
वेतनश्रेणीतील कार्यरत अस्थायी पदे तसेच १९८०० अंगणवाडयामधील अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी 
मदतनीस या मानधनी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत नागरी प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या आकृतीबंधानुसार 
१०४ नागरी प्रकल्पातील नियमित वेतनश्रेणीतील ११९० कार्यरत अस्थायी पदे तसेच १९८०० 
अंगणवाडयामधील १९७९९ अंगणवाडी सेविका व १९५८९ अंगणवाडी मदतनीस यांची एकूण ३९३८८ मानधनी 
पदे अशा एकूण ११९०--३९३८८- ४०५७८ पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २८.०२.२०२४ पर्यंत या शासन 
निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन Poe क्र. पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.८.२०३ व वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक दि.६.९.२०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥१॥॥/959॥॥9.90९.॥)॥ या संकेत स्थळाद्वारे 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००६११५६४८६३३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SHIVAJI P KARWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


-46ec07554eac404147684ed8b27adc8a1c2a78fesffea3co 
dd01377e25f76a36, postalCode=400032, hi 


KARWAR 2111101111 
(शिवाजी कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


zon 
iu 


प्रति, 
१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
२. आयुकक्‍त,महिला व बाल विकास आयुक्‍्तालय,पुणे, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.३१/का-७-अ 


३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, नवी मुंबई यांचेमार्फत), 

४. सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

५. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

६. मुख्य लेखापरीक्षक,स्थानिक निधी लेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई यांचेमार्फत), 

७. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. after व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

११.वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 
१२.निवड नस्ती, का-७अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


